शिवभोजन केंद्र वर्ग करणेबाबत मार्गदर्शक 
सूचना.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - शिभोथा-१३२२/प्र.क्र.७५/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक -शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक -शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. २८ मार्च, २०२०. 
3) शासन निर्णय क्रमांक -शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. २६ नोव्हेंबर, २०२०. 
४) शासन निर्णय क्रमांक- शिभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि. १५ एप्रिळ, २०२१ 
५) शासन निर्णय क्रमांक -शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. १९ एप्रिल, २०२१. 


प्रस्तावना :- शिवभोजन योजना ही शासनाची महत्वाकांशी योजना असून या योजनेद्वारे गरीब व गरजू जनतेला 
सवलतीच्या दराने भोजन देण्यात येते. त्यासाठी प्रचलित पद्धतीने शिवभोजन केंद्र मंजूर करण्यात येतात. मात्र 
शिवभोजन केंद्र मंजूर झाल्यानंतर संबंधित शिवभोजन केंद्र चालकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा अन्य कारणाने 
संबंधित शिवभोजन केंद्र, केंद्र चालकाच्या वारसाच्या अथवा अन्य व्यक्‍तीच्या नावे वर्ग करण्याबाबतचे प्रस्ताव 
संबंधित शिवभोजन केंद्रचालक/ क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शासनास प्राप्त होतात. शिवभोजन केंद्र मंजूर केल्यावर 
त्या केंद्रासाठी वारसाहक्क प्राप्त होतो, अशी गैरसमजूत असल्याचे दिसून येते. तसेच शिवभोजन केंद्र मंजूर झाले 
म्हणजे एखादा परवाना (license) मिळाला, ज्याचे हस्तांतर करता येते अश्शी समजूत झाल्याचे देखील दिसून येते. 
त्यामुळे याबाबत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने खाळीळप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) शिवभोजन केंद्रचाळक शिवभोजन केंद्र चालविण्यास असमर्थ असल्यास किंवा शिवभोजन केंद्र 
चालविण्याची त्याची इच्छा नसल्यास असे शिवभोजन केंद्र रद्द करण्यात यावे व त्या Brawn 
केंद्राचा SCH शासनाकडे वर्ग करण्यात यावा. 


2) शिवभोजन केंद्र चालकाने अथवा मान्यवरांनी शिवभोजन केंद्र वारसास किंवा अन्य व्यक्तिच्या नावे 
वर्ग करण्याची शिफारस केल्यास असे शिवभोजन केंद्र संबंधितांच्या नावे वर्ग करण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी सादर करु नयेत. 


३) शिवभोजन केंद्रचालकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित शिवभोजन केंद्र रद्द करून संबंधित शिवभोजन 
केंद्राचा SCI शासनाकडे वर्ग करण्यात यावा. असे शिवभोजन केंद्र वारसाचे नावे वर्ग करण्यासाठी 
शासनाकडे प्रस्तावित करु नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा-१३२२/प्र.क्र.७५/नापु-१७ 


४) अशा रद्द/बंद केलेल्या शिवभोजन केंद्राच्या ठिकाणी नवीन केंद्राची गरज आहे असे जिल्हा प्रशासनाचे 
मत असेल तर त्यासाठी प्रचलित पद्धतीने नवीन प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२१११४१६५७४७९३०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


CHARUSHILA 
CHANDRAKANT TAMBEKAR 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (अनापुवग्नरास) यांचे खाजगी सचिव 
2) मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव 
३) सचिव (अनापुवग्रास) यांचे स्वीय सहाय्यक 
४ सर्व जिल्हाधिकारी 

५) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


o~ 


६) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई 
७) सर्व उपायुक्‍त पुरवठा 

८) सर्व उपनियंत्रक, शिधावाटप 

९) सर्व जिल्हापुरवठा अधिकारी 

१०) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
११) सर्व तहसीलदार 

१२) निवडनस्ती (नापु-१७७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


